राज्यातील अल्पसंख्याक बहुल ग्रामीण 
क्षेत्रात मूलभूत / पायाभूत सुविधा उपलब्ध 
करुन देण्यासाठी अनुदान वितरित 
करण्यास मंजूरी देण्याबाबत - सन 
२०१९-२० 
महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : ग्राक्षेवि -२०१९/प्र.क्र.१२६/का.९ 
मंत्रालय , मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक :- १३ सप्टेंबर, २०१९ 
वाचा - 


१) शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्र: ग्राक्षेवि- २०१५/प्र.क्र.७७/ का.९, 
दि.२२ सप्टेंबर, २०१५. 
२) शासन पूरकपत्रक,अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्षेविका-२०१५/प्र.क्र.६/का.९, 
दि. ९ मार्च, २०१६. 
३) शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्र: ग्राक्षेवि- २०१९/प्र.क्र.२१/ का.९, 
दि.२४ जुन, २०१९ 
४) शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्र: ग्राक्षेवि- २०१९/प्र.क्र.९४/ का.९, 
दि.०९ ऑगस्ट, २०१९ 
५) शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्र: ग्राक्षेवि- २०१९/प्र.क्र.१२०/ का.९, 
दि. ३० ऑगस्ट, २०१९ 
६) शासन परिपत्रक , वित्त विभाग क्र. अर्थसं- २०१९/प्र.क्र. ९२/अर्थ-३, 
दि.०८ जुले, २०१९. 
प्रस्तावना :- 
राज्यातील अल्पसंख्याक बहुल ग्रामीण क्षेत्रात मुलभूत/ पायाभूत सुविधा उपलब्ध करुन देऊन ग्रामीण 
भागात वास्तव्यास असलेल्या अल्पसंख्याक लोकसमुहातील नागरिकांच्या जीवनमानाचा दर्जा उंचावण्यासाठी 
संदर्भ क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये ग्रामीण क्षेत्र विकास कार्यक्रम कार्यान्वित करण्यास मंजूरी देण्यात आली 
आहे. तसेच संदर्भ क्र. २ येथील शासन पूरकपत्रान्वये, दि.२२ सप्टेंबर, २०१५ रोजीच्या शासन निर्णयातील 
योजनेची कार्यपध्दती या शीर्षाखाली परिच्छेद (क) (ii) च्या पुढे परिच्छेद दाखल करण्याचा निर्णय शासन मान्यतेने 
घेतला आहे. त्यानुसार मा. खासदार व आमदार तसेच जिल्हाधिकारी यांच्याकडून शासन मान्यतेसाठी प्राप्त 
ग्रामपंचायत प्रस्तावांना मंजूरी देऊन सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षात उपलब्ध तरतूदीपैकी निधी वितरीत 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 
राज्यातील ग्रामीण क्षेत्र विकास योजनेकरीता सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षात रु.५१,००,००,०००/- 
(अक्षरी रुपये एक्कावन्न कोटी फक्त) एवढा निधी अर्थसंकल्पीत करण्यात आला आहे. संदर्भ क्र. ६ च्या शासन 
परिपत्रक, वित्त विभाग दि.०८/०७/२०१९ च्या मार्गदर्शक सूचनानुसार अर्थसंकल्पीत निधीपैकी माहे एप्रिल, 
२०१९ ते डिसेंबर, २०१९ पर्यंत या योजनेकरिता एकूण अर्थसंकल्पीत निधीच्या ६० % निधी वितरणास मान्यता 


शासन निर्णय क्रमांकः ग्राक्षेवि -२०१९/प्र.क्र.१२६/का.९ 


प्राप्त झाली आहे. त्यानुसार सदर योजनेकरीता रु.३०,६०,००,०००/-(अक्षरी रुपये तिस कोटी साठ लक्ष फक्त) 
इतका निधी वितरणास मान्यता प्राप्त झाली आहे. त्यापैकी संदर्भ क्र ३ च्या दि. २४ जुन, २०१९ च्या शासन 
निर्णयान्वये रु. ६,८४,००,०००/-, संदर्भ क्र. ४ च्या दिनांक ०९ ऑगस्ट, २०१९ शासन निर्णयान्वये 
रु.५,९०,००,०००/- व संदर्भ क्र ५ च्या दि. ३० ऑगस्ट, २०१९ च्या शासन निर्णयान्वये रु.२३,६०,०००/- असे 
एकूण रु.१२,९७,६०,०००/- एवढा निधी वितरीत करण्यात आला आहे. उर्वरीत रु. १७,६२,४०,०००/- एवढा 
निधी वितरणासाठी उपलब्ध आहे. ALAA राज्यमंत्री” खासदार/ आमदार तसेच जिल्हाधिकारी यांच्याकडून 
शासनास प्राप्त झालेल्या ग्रामपंचायतींचे प्रस्तावांना सन २०१९-२०च्या अर्थसंकल्पीत उपलब्ध तरतूदीपैकी 
अनुदान वितरीत करण्यास शासनाची मान्यता प्राप्त झाळेळी आहे. त्यानुसार या शासन निर्णयासोबतच्या 
परिशिष्ट -“अ” मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे रु.६,०२,००,०००/- (अक्षरी एकूण सहा कोटी दोन लक्ष फक्त) 

ग्रामीण क्षेत्र विकास कार्यक्रमांतर्गत अनुदान मंजूर करण्यात येत असून हे अनुदान संबंधित जिल्हयाचे 
जिल्हाधिकारी यांचेमार्फत संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांच्या स्वाधीन करण्यात येत आहे. 
२. संबंधित अल्पसंख्याक बहुल ग्रामपंचायतींना मंजूर करण्यात आलेले अनुदान वितरित करण्यासाठी 
संबंधित जिल्हयाचे जिल्हाधिकारी, नियंत्रक अधिकारी आणि आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून काम 
पाहतील. परिशिष्ट -"अ" मध्ये दर्शविलेली कामे इतर योजनेतून करण्यात आलेली नाहीत, याची शहानिशा व 
खातरजमा जिल्हाधिकारी यांनी करावी व जर सदर काम इतर योजनेतून मंजूर केले असल्यास त्या बदल्यात 
इतर काम मंजूर निधीच्या मर्यादेत राहून बदल करण्याचे अधिकार संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांना 
राहतील. उपरोक्त कामाच्या बदल्यात इतर काम करणे शक्‍य नसल्यास त्यासाठी वितरीत केलेला निधी शासन 
जमा करण्यात यावा. तसेच संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी उपरोक्‍त कामांचे अंदाजपत्रक बांधकाम विभागाकडून 
प्राप्त करून घ्यावे. याबाबतची सर्व कागदपत्रे शासन निर्णयातील अटी व शर्तीनुसार प्राप्त करून घेण्याची 
कार्यवाही जिल्हाधिकारी यांनी करावी. त्यानंतर त्यांना प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्यात यावी व निधी 
संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांना सुपूर्द करण्यात यावा. 

३. ज्या विवक्षीत प्रयोजनासाठी निधी मंजूर करण्यात आला आहे, केवळ त्याच प्रयोजनासाठी संबंधित 
ग्रामपंचायतींनी निधी खर्ची टाकणे अनिवार्य आहे. जिल्हाधिकारी /मुख्य कार्यकारी अधिकारी, संबंधित जिल्हा 
परिषद यांच्याकडून अनुदान वितरित करण्यात आल्यानंतर ग्रामपंचायतींनी प्रस्तावात नमूद केलेली कामे पूर्ण 
करणे आवश्‍यक आहे व याबाबतची उपयोगिता प्रमाणपत्रे या शासन निर्णयाच्या परिशिष्ट -"ब" मध्ये विहित 
केलेल्या नमुन्यात अल्पसंख्याक विकास विभागाकडे सादर करणे आवश्यक आहे. ग्रामीण क्षेत्र विकास 
कार्यक्रमांतर्गत राज्यातील संबंधित अल्पसंख्याक बहुल ग्रामपंचायतींनी हाती घेतलेल्या विकासकामांच्या 
प्रगतीबाबत संनियंत्रण करुन त्याबाबतचा अहवाल संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी शासनास सादर करावा. 

४. या योजनेंतर्गत होणारा खर्च “मागणी क्र. झेड ई-१,२२३५ -सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२- 
समाजकल्याण,१९८-ग्रामपंचायतींना सहाय्य अनुदान, राज्य योजनांतर्ग योजना, 
०१अल्पसंख्याकांना सहाय्य, (०१) (०१)अल्पसंख्याक बहुल ग्रामपंचायतींना सहायक अनुदान (कार्यक्रम), (२२३५ 
बी ०८५) ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर)” या लेखाशिर्षाखाली सन २०१९-२० या वर्षाकरीता मंजूर करण्यात 
आलेल्या अनुदानातून भागविण्यात येईल. 


पृष्ठ 10 पैकी 2 


शासन निर्णय क्रमांकः ग्राक्षेवि -२०१९/प्र.क्र.१२६/का.९ 


घु. 


“सदर झासन निर्णय वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका-१९७८ भाग पहिला, वित्त विभाग, शासन निर्णय 


क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, दि.१७ एप्रिल, २०१५ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्राप्त झालेल्या 
अधिकारांतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार तसेच उपरोक्त संदर्भ क्र. ६ येथील वित्त विभागाच्या 
दि.०८ जुलै, २०१९रोजीच्या परिपत्रकातील मार्गदर्शक सूचनांस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे.” 


६. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०९१३१६२३४३१९१४ असा आहे. हा Beal डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 


थन 
A ap 


ee 


(२ SGM SS ०८ 


m2) 


महाराष्ट्राचे USUI यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by Prashant Dadasaheb Andhare 


P ras ha nt CN = Prashant Dadasaheb Andhare, C = IN. 


S = Maharashtra, O = Government Of 


D ad asa he b A nd h are al OU = Minority Development 


Date: 2019.09.13 17:12:03 +05'30' 


(प्र. दा. अंधारे ) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


मा.राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई, 

मा.मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मंबई, 

मा.मंत्री / मा.राज्यमंत्री (अवि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
मा.मुख्य सचिव यांचे सह सचिव, महाराष्ट्र शासन, 

अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग 
महाळेखापाल-१/२ (लेखा परीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता)महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर 
संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

सचिव, महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग, मुंबई, 

जिल्हा कोषागार अधिकारी (सर्व) 

अर्थसंकल्प शाखा (का.७, अविवि, मंत्रालय, मुंबई, 
निवडनस्ती (कार्यासन-९) 


पृष्ठ 10 पैकी 3 


शासन निर्णय क्रमांकः ग्राक्षेवि -२०१९/प्र.क्र.१२६/का.९ 


निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग क्र. ग्राक्षेवि - २०१९/प्र.क्र.१२६/का.९, 


दि.१३ सप्टेंबर,२०१९ 
परिशिष्ट "अ 
अ. जिल्हा तालुका ग्रामपंचायतीचे । कामाचे नाव मंजूर निधी 
क्र. नांव (लाखात) 
| वाडा मौजे वडवली | कब्रस्थानला संरक्षण भिंत बांधणे १०.०० 
पालघर मौजे कुडुस । कब्रस्थानला संरक्षण भित बांधणे ५.०० 
जिल्हा पालघर १५.०० 
२ भिंवडी बोरीवली कब्रस्थानला संरक्षक भिंत बांधणे १०.०० 
तलवली कब्रस्थानला संरक्षक भिंत बांधणे ग 
साफा 
अंजुलळी कंब्रस्थानला संरक्षक भित बांधणे ७.०० 
कल्याण ।मौजे कब्रस्तानला संरक्षक भींत बांधणे 
90,00 
खोणीगाव 
त मौजे खोणी । कब्रस्तानकडे जाणारा रस्ता तयार करणे | ५.०० 
शहापूर । मौजे ठुणे मुस्लिम वस्तीकडे जाणारा रस्ता तयार 
करणे डे 
मौजे शहोलवली | बा.दफनभूमीची संरक्षक भिंत बांधणे ८.०० 
कल्याण । वाहोली अल्पसंख्याक वस्ती मध्ये रस्ता तयार 
ety णे 90,00 
अंबरनाथ  श्रीमळंगगड । श्रीमलंगगड पाकतीर कडे जाणारा रस्ता 
तयार करणे a 
जिल्हा ठाणे ७४.०० 
3 पनवेल मौजे बारापाडा | मुस्लिम मोहल्ल्यातील अंतर्गत रस्ते é 
काँक्रिटीकरण करणे. oe 
मौजे आपटा । हजरत मिणडाहावली दर्गा निवारा ars 
बांधणे. aad 
खालापूर । मौजे तुपगाव | कब्रस्थानचा मुरूम भराव आणी अंतर्गत : 
oa रस्ते तयार करणे. oS 
tS a eee a तया 
माणगाव । मौजे वडवली | कब्रस्थानला संरक्षण भींत बांधणे. ५.०० 
महाड मौजे लाडवली | कब्रस्थानला संरक्षण भीत बांधणे. ५.०० 
मौजे आलेकर | अल्पसंख्याक वस्तीमध्ये रस्ता तयार : 
करणे. जा 
जिल्हा रायगड ३०.०० 


पृष्ठ 10 पैकी 4 


शासन निर्णय क्रमांकः ग्राक्षेवि -२०१९/प्र.क्र.१२६/का.९ 


| संगमेश्वर | मौजे कटवई । तेली मोहल्ला रस्त्याला संरक्षक भींत 
बांधणे. eee 
मौजे मोहल्ला कब्रस्तान येथे संरक्षक भीत 
फणसवणे बांधणे. रडी 
राजापूर । मौजे नाणार । इगळ वाडी मुस्लिम वाडी शौचालय : 
रत्नागिरी बांधणे. =" 
oe मौजे तळगाव | रस्ता काक्रिटीकरण करणे ५.०० 
मौजे नवीन | उदूशाळा ते कल्लू म्हेत्री (मुजावरवाडी) र 
बाजारपेठ नेवरेकरवाडी येथे सौर पथदिवे बस विणे siti 
रत्नागिरी | हरजेची गटार बांधणे ५.०० 
सोमेश्वर गटार बांधणे ५.०० 
कोतवडा रस्ता तयार करणे. ५.०० 
गावखडी कब्रस्तानमध्ये ऑल कंपाऊंड बांधणे ५.०० 
दापोली  । सारंग सारंग मोहल्ला स्मशानाकडे जाणारी 
पाखाडी बांधणे ह 
ताडील ताडील आराई मोहल्ला रस्ता डांबरीकरण 
करणे is 
र्ुखी रुखी मोहल्ला एस.टी.स्टॉप ते 
ग्रामपंचायतीकडे जाणारा रस्ता ५.०० 
डांबरीकरण करणे 
तामसतिर्थ ।तामसतिर्थ मंकदमवाडी येथे रस्ता 
डांबरीकरण करणे — 
रत्नागिरी | STS वेसवी वेसवी मोहल्ला अंतर्गत रस्ता डांबरीकरण 
रत्नागिरी की ५.०० 
ud Ud मोहल्ला कब्रस्तान कंपाउड वॉल 
करणे 99 
कोडेगाव कोडेगाव मोहल्ला अंतर्गत रस्ता 
डांबरीकरण करणे ce 
बाणकोट बाणकोट मोहल्ला येथील जुनी 
आरडीसीसी बँक ते शमीम परकार यांच्या | ५.०० 
घरापर्यंत रस्ता डांबरीकरण करणे 
पणदेरी पणदेरी मुख्य रसता ते खालचा मोहल्ला 
रस्ता डांबरीकरण करणे टे 
जिल्हा रत्नागिरी १००.०० 


पृष्ठ 10 पैकी 5 


शासन निर्णय क्रमांकः ग्राक्षेवि -२०१९/प्र.क्र.१२६/का.९ 


खेड मौजे काळुस । मुस्लिम वस्तीमध्ये रस्ता काक्रीटीकरण : 
करणे. न 
मौजे निमंगाव | मुस्लिम वस्तीमध्ये रस्ता तयार करणे. १०.०० 
इंदापुर | लाखेवाडी  । लाखेवाडी बस स्थानक ते नाना मुलाणी 
व इतर मुस्लिम बांधवांच्या गावठाण १०.०० 
वस्ती मध्ये रस्ता तयार करणे 
लाखेवाडी नाना मुलाणी व इतर मुस्लिम बांधवांच्या 
गावठाण वस्तीवर हायमास्क पथदिवे ¢,00 
बसविणे 
खाराओढा  । खाराओडा लाखेवाडी अल्पसंख्याक 
वस्तीमध्ये पथ दिवे हायमास्क बसविणे ne 
खाराओढा  । खाराओडा लाखेवाडी अल्पसंख्याक 
(9.०० 
पुणे वस्ती मध्ये रस्ता तयार करणे 
3 ळाखेवाडी  । लाखेवाडी चौफुला अल्पसंख्याक वस्ती 
मध्ये रस्ता तयार करणे गर 
खैराडी खैराडी भिगार दिवे वस्ती लाखेवाडी 
अल्पसंख्याक वस्ती मध्ये रस्ता तयार ७.०० 
करणे 
ळाखेवाडी  । लाखेवाडी चौफुला अल्पसंख्याक वस्ती 
मध्ये पथदिवे बसविणे et 
areas!  ।हाजी मुलाणी वस्ती ते जगताप 
वस्तीपथदिवे हायमास्क बसविणे तट 
लाखेवाडी लाखेवाडी चौफुला ते मुलाणी वस्ती 
खाराऔढा रस्ता तयार करणे are 
ळाखेवाडी  ।लाखेवाडी चौफुला ते मुलाणी वस्ती 
90,00 
पथदिवे हायमास्क बसविणे 
जिल्हा पुणे १०३.०० 
भुदरगड । अनफखुर्द । मुस्लिम समाजाच्या स्मशानभूमीस ी 
संरक्षक भींत बांधणे a 
हातकणंग | मिणये मुस्लीम कब्रस्थान येथे संरक्षण संरक्षक ae 
कोल्हापूर ले भींत बांधणे च 
हेरले मुस्लीम / जेन वस्तीमध्ये अंतर्गत सोयी 
५.०० 
सुविधा पुरविणे 
शाहूवाडी | वालुर मुस्लीम वस्तीमध्ये सामाजीक सभागृह 
बांधणे १५.०० 


पृष्ठ 10 पैकी 6 


शासन निर्णय क्रमांकः ग्राक्षेवि -२०१९/प्र.क्र.१२६/का.९ 


हातकणंग | पटटण कब्रस्थान येथे स्मशान शेड व पेव्हिंग Fe 
vu .090 
ले कोडोली ब्लॉक बसविणे ह 
जिल्हा कोल्हापूर ४५.०० 
i पाटण पेठ शिवापूर । कब्रस्थानाला सरक्षण भिंत बांधकाम ह 
ere) 
सातारा करणे 
गिरेवाडी कब्रस्थानाची सुधारणा करणे ७.०० 
जिल्हा सातारा १४.०० 
८ सिन्नर वावी शादीखाना हॉल बांधकाम करणे १०.०० 
वडांगळी मुस्लीम समाजवस्तीत रस्ते 
कॉक्रीटीकरण ५.०० 
कॉक्रीटीकरण करणे. 
चात नाशिक जाखोरी कब्रस्थानमध्ये बैठक व्यवस्था करणे ३.०० 
नाशिक क यो 
ओढा कब्रस्थानला संरक्षण भित बांधणे ३.०० 
निफाड  । कसबे सुकेणे | शादीखाना खोली बांधकाम करणे न 
०.०० 
(बेघरवस्ती) 
सोनेवाडी कब्रस्थान अनुषंगिक कामे करणे. १०.०० 
जिल्हा नाशिक ४१.०० 
९ उमरगा | मौजे दाळींब | मुस्लिम कब्रस्थान संरक्षक भिंत बांधणे ७.०० 
मौजे गुंजोटी । मुस्लीम कब्रस्थान संरक्षक भित बांधणे ७.०० 
डिग्गी ईदगाह मैदान परिसरात विविध 
(9.00 
विकासकामे करणे 
त वत मौजे तुरोरी । शादीखाना बांधकाम करणे १०.०० 
उस्मानाबाद ी 
कळंब मौजेइस्लामपु | शोख अलीसर ते फारुख शोख याच्या 6 
ere) 
रा घरापर्यंत रस्ता तयार करणे 
भाटशिरपुरा । मुस्लिम वस्तीमध्ये रस्ता तयार करणे ७.०० 
पाथर्डी कब्रस्थान संरक्षक भित बांधणे ७.०० 
जिल्हा उस्मानाबाद ५२.०० 
i औंढा शीरड शहापूर | जेन वस्तीत पथदिवे बसविणे ५.०० 
हिंगोली | रमत कुरंदा मुस्लिम दफनभूमीस संरक्षीत भित बांधणे | ५.०० 
चोढी स्टेशन । मुस्लीम वस्तीत पथदिवे बसविणे ५.०० 
जिल्हा हिंगोली १५.०० 
११ पैठण दावरवाडी कब्रस्थानची भित बांधणे ५.०० 
सोमपुरी अल्पसंख्याक वस्ती अंतर्गत सिमेट रस्ता र 
mere) 
eae तयार करणे. र 
औरंगाबाद तुळजापूर a ee 
तुळजापूर कब्रस्थान भिंत बां ५.०० 
जिल्हा औरंगाबाद १५.०० 


पृष्ठ 10 पैकी 7 


Saat निर्णय क्रमांकः ग्राक्षेवि -२०१९/प्र.क्र.१२६/का.९ 


१२ करमाळा । पोफळज कब्रस्तानास संरक्षक भिंत बांधणे ३.०० 
उमरड कब्रस्तानास संरक्षक भित बांधणे ५.०० 
पुनवर कब्रस्थानास संरक्षक भिंत बांधणे ३.०० 
गुळसडी कब्रस्थानास संरक्षक भिंत बांधणे ५.०० 
सोलापूर ।माढा भोसरे गावठाण मझीद शेजारी शादीखाना हॉल 

बांधणे ve 
बारलोणी कब्रस्थानास संरक्षक भिंत बांधणे ५.०० 
बार्शी नारी अल्पसंख्यांक वस्ती मध्ये रस्ते बांधणे १०.०० 
जिल्हा सोलापूर ३८.०० 
१३ | परभणी गंगाखेड | बोथी अल्पसंख्याक वस्तीमध्ये रस्ता बनविणे १०.०० 
परभणी पाथरा अल्पसंख्याक वस्तीमध्ये रस्ता बनविणे ५.०० 
जिल्हा परभणी १५.०० 
ia नांदेड बिलोली ।अर्जापूर मुस्लीम वस्तीमध्ये पेव्हर ब्लॉक रस्ते काला 

बनविणे व सौरपथदिवे बसविणे त 
जिल्हा नांदेड १५.०० 
१५ | सांगली सांगली डफळापूर अल्पसंख्याक वस्तीमध्ये रस्ते बनविणे १०.०० 
जिल्हा सांगली १०.०० 
१६ | बुलडाणा | चिखली  । किन्होळा किन्होळा गता वस्तीमध्ये see 

अंतर्गत सिंमेट रत्यांचे बांधकाम करणे 
जिल्हा बुलडाणा २०.०० 
एकूण :- ६०२.०० 
रुपये सहा कोटी दोन लक्ष फक्त 
Prashant ire ta नीला क ती ही 


= Maharashtra, O = Government Of Maharashtra, 


OU = Minority Devel it D it tt 
Dadasaheb Andhatre bate: 2ois.05 1371225 10530 


(प्र. दा. अंधारे ) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ 10 पैकी 8 


शासन निर्णय क्रमांकः ग्राक्षेवि -२०१९/प्र.क्र.१२६/का.९ 


शासन निर्णय ,अल्पसंख्याक विकास विभाग क्र. ग्राक्षेवि -२०१९ /प्र.क्र. १२६ /का. ९, दि. १३ सप्टेंबर, २०१९. 
परिशिष्ट - "अ' 


उपयोगिता प्रमाणपत्र 


प्रमाणित करण्यात येते की, अल्पसंख्याक विकास विभागाने राज्यातील अल्पसंख्याक बहुल ग्रामीण 
क्षेत्रांसाठी कार्यान्वित केलेल्या क्षेत्रविकास कार्यक्रमांतर्गत शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्र. 
ग्राक्षेवि -२०१९ /प्र.क्र.१२६/का.९, दि. सप्टेंबर,२०१९ अन्वये वितरित केलेला रु. /- 
अक्षरी रु. ) एवढा निधि पुढील विकासकामांसाठी उपयोगात आणला आहे :- 


विकासकान/ विकासकामे वापरलेली रक्‍कम 


असेही प्रमाणित करण्यात येते की, क्षेत्र विकास कार्यक्रमांतर्गत ज्या निकष / अटींनुसार शासनाने अनुदान 
मंजूर केले होते, त्या निकष/ अटींची यथायोग्यरित्या पुर्तता करण्यात आली आहे. तसेच ज्या प्रयोजनाकरिता निधि 
मंजूर करण्यात आला होता, त्याच प्रयोजनाकरिता निधिचा प्रत्यक्षात विनियोग झाला आहे, याची खातरजमा 
करण्याकरिता मी खालील दस्तऐवज/अभिलेखांची तपासणी केली आहे :- 


तपासणी केलेल्या दस्तऐवज /अभिलेखांचे प्रकार :- 


१. प्रमाणक आणि पुस्तक लेखा (Vouchers and Book of Accounts) 
2. मोजणी पुस्तके (Measurement Books) 

3. सहायक अनुदान / कर्ज नोंदवही (Grant-in-aid/ Loan Register) 
४. खर्च नोंदवही (Expenditure Register) 


Hi oe a ok 


पृष्ठ 10 पैकी 9 


शासन निर्णय क्रमांकः ग्राक्षेवि -२०१९/प्र.क्र.१२६/का.९ 


शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग क्र. ग्राक्षेवि -२०१९/प्र.क्र.२१/का.९, दि. १३ सप्टेंबर, २०१९ 
परिशिष्ट - "ब" 


उपयोगिता प्रमाणपत्र 
प्रमाणित करण्यात येते की, अल्पसंख्याक विकास विभागाने राज्यातील अल्पसंख्याक बहुल 
ग्रामीण क्षेत्रात मुलभूत / पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी कार्यान्वित केलेल्या क्षेत्रविकास 
कार्यक्रमांतर्गत शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्र. TA २०१९/ प्र.क्र.२१/ का.९, दि. 
जून,२०१९ अन्वये वितरित केलेला रु. /- अक्षरी रु. ) एवढा निधी पुढील 
विकासकामांसाठी उपयोगात आणला आहे :- 


विकासकाम/ विकासकामे वापरलेली रक्‍कम 


असेही प्रमाणित करण्यात येते की, क्षेत्र विकास कार्यक्रमांतर्गत ज्या निकष/ अटींनुसार शासनाने अनुदान 
मंजूर केले होते, त्या निकष/ अटींची यथायोग्यरित्या पुर्तता करण्यात आली आहे. तसेच ज्या प्रयोजनाकरिता 
निधी मंजूर करण्यात आला होता, त्याच प्रयोजनाकरिता निधिचा प्रत्यक्षात विनियोग झाला आहे, याची खातरजमा 
करण्याकरिता मी खालील दस्तऐवज/अभिलेखांची तपासणी केली आहे :- 

तपासणी केलेल्या दस्तऐवज /अभिलेखांचे प्रकार :- 
१. प्रमाणक आणि पुस्तक लेखा (Vouchers and Book of Accounts) 
२. मोजणी पुस्तके (Measurement Books) 
3. सहायक अनुदान / कर्ज नोंदवही (Grant-in-aid/ Loan Register) 
४. खर्च नोंदवही (Expenditure Register) 


पृष्ठ 10 पैकी 10 


